सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षासाठी निधी वितरित 
करणेबाबत-- 

मागणी क्र.व्ही-२,३४५१ सचिवालयीन आर्थिक सेवा ००३, 
सचिवालयीन आर्थिक सेवा (००) (०१, शासकीय कर्मचा- 
यांना प्रशिक्षण, ५० इतर खर्च (३४५१ २९०६) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०१९/प्र.क्र.१८४ /५-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०४ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन०९/प्र.क्र.३९/०९/१२अ, दिनांक २३/९/२०११ 
२) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन२०१४/प्र.क्र.१९/१४/१२अ, दिनांक ९/५/२०१४ 
3) शासन निर्णय सहकार पणन व वस्रोद्योग विभाग, क्रमांक लेखानु-२०१९/( प्र. क्र. १२/१९ )/१७ स, 
दिनांक २/४/२०१९ 
४ वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प-३, दिनांक ८/७/२०१९ 
५) शासन निर्णय सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक लेखानु-२०१९/( प्र. क्र. 92/98 )/१७ स, 
दिनांक १०/७/२०१९ 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दिनांक २३/९/२०११ च्य शासननिर्णयाच्या अनुषंगाने अधिकारी व 
कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याबाबतचे राज्य शासनचे प्रशिक्षण धोरण निश्चित झाळे आहे. सदर धोरणानुसार मुख्य सचिवांच्या 
अध्यक्षेतेखाली राज्य प्रशिक्षण कृती दल स्थापन केले असून यशदा, पुणे ही शिखर प्रशिक्षण संस्था म्हणून कार्यरत राहणार 
आहे. 


सहकार विभागांतर्गत राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँक, नागरी सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था, विविध 
कार्यकारी संस्था, मजुर सहकारी संस्था, पाणीपुरवठा संस्था, नोकरदार सहकारी पतसंस्था, गृहनिर्माण सहकारी संस्था, 
सावकारी परवाने , सहकारी साखर कारखाने, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खरेदी विक्री संघ अशा विविध सहकारी संस्थांचे 
प्रशासकीय व लेखापरीक्षण कामकाजावर नियंत्रण ठेवले जाते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १२६० व नियम १९६१, 
महाराष्ट्र कृषी पणन (नियमन) अधिनियम १९६३, महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ इत्यादी अधिनियमांन्वये 
आदेशा पारीत केले जातात. क्षेत्रिय स्तरावर शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे सहकारी 
संस्थांच्या कामकाजावर नियंत्रण / मार्गदर्शन केले जाते. या सर्व कामकाजाचा व्याप लक्षात घेता अधिकारी व कर्मचारी 
यांना कामकाज गुणवत्तापुर्वक पार पाडण्यासाठी क्षेत्रिय अधिकारी व कर्मचारी यांना न्यायालयीन कामकाज व 
कायदेविषयक सखोल तांत्रिक प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. प्रशिक्षणामुळे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कामाच्या गुणवत्तेत 
वाढ होण्यास मदत होईल. 


सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षासाठी शासकीय अधिकारी / कर्मचा-यांना प्रशिक्षण यासाठी मागणी क्र.व्ही- 
२,३४५१ सचिवालयीन आर्थिक सेवा ००३, सचिवाळयीन आर्थिक सेवा (००) (०१) , शासकीय कर्मचा-यांना प्रशिक्षण , ५० 
इतर खर्च (३४५१ २९०६) मध्ये रु.२५.०० लक्ष एवढी रक्‍कम अर्थ संकल्पीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर निधी 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 


शासन निर्णय :- 

सन 2098-2020 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सहकार आयुक्तालयाच्या अधिपत्याखालील 
अधिकारी / कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी मागणी क्र.व्ही-२,३४५१ सचिवालयीन आर्थिक सेवा ००३, सचिवालयीन 
आर्थिक सेवा (००) (०१) , शासकीय कर्मचा-यांना प्रशिक्षण , ५० इतर खर्च (3849 २९०६) या लेखाशिर्षांतर्गत रु.२५.०० लक्ष 
इतकी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सहकार आयुक्त कार्यालयाच्या रु.२५.०० लक्ष इतक्या निधी 
वितरणाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०१९/प्र.क्र.१८४ /५-स 


वित्त विभागाच्या दिनांक ८/७/२०१९ च्या परिपत्रकास अनुसरून , मागणी क्र.व्ही-२,३४५१ सचिवाळयीन आर्थिक 
सेवा ००३, सचिवालयीन आर्थिक सेवा (००) (०१) , शासकीय कर्मचा-यांना प्रशिक्षण , ५० इतर खर्च (३४५१ २९०६) या 
लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित केलेल्या रु.२५.०० लक्ष इतक्या तरतूदीपैकी ६०% रक्कम म्हणजेच रु.१५,००,०००/- 
(रुपये पंधरा लाख फक्त) इतका निधी या योजनेच्या प्रयोजनार्थ खर्च करण्यासाठी सहकार आयुक्‍त यांना उपलब्ध करुन 
देण्यात येत आहे. 

या शासन निर्णयाद्वारे मंजुर करण्यात आलेला रु.१५,००,०००/- (रुपये पंधरा लाख फक्त ) एवढा निधी वितरीत 
करण्यासाठी सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणुन व लेखा 
अधिकारी, सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणुन 
घोषित करण्यात येत आहे. प्रशिक्षणासाठी वितरीत करावयाची रक्‍कम मुख्य लेखाशिर्ष ३४५१, सचिवालयीन आर्थिक सेवा 
(00) (09) शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण (३४५१ २९०६), yo इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली खर्ची पडेल. 
२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थसंकल्प-३, दिनांक ८/७/२०१९ च्या 
परिपत्रकास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. या शासन निर्णयान्वये मंजुर निधीचा विनियोग आणि या संदर्भातील अनुपालन अहवाल व निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सादर करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असुन, त्याचा सांकेतांक २०१९११०४१५३३३९९५०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Manjiri 
Ganeshbhushan Joshi 
(मं. ग. जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

४. महासंचालक, यडादा,पुणे 

५. वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती) नागपूर 
६. प्रधान सचिव (सहकार) मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. जिल्हा कोषगार अधिकारी, पुणे / नागपूर 

१०. अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (१७-स / १६-स / १२-स), सहकार, पणन व gary विभाग,मंत्राळय,मुंबई ३२ 
११. सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई ३२ 

१२. निवड नस्ती (५-स). 


